महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य 
परीक्षा-_०२१ मधील सहायक अभियंता, 
श्रेणी-१ (स्थापत्य, गट-अ या पदावर 
नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती रद्द 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.८८/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०२४ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/ स्थापत्य/२०२१/१९, 
दि.०५.०७.२०२३ 
2) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.८८/आ(संनि), 
दि.३१.०१.२०२४. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने पुढील उमेदवारांची जलसंपदा विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), 
गट-अ या पदावर शिफारस केली आहे. 


अ.क्र. | गुणानुक्रमांक शिफ़ारस प्राप्त उमेदवाराचे नाव 
| 9. | 08/2029 | श्री. स्वप्निल मोहन पाटील 
a: 99/2029 श्रीमती निझा Hara गाडे 


सदरहू शिफारशीस अनुसरुन झासन निर्णय समक्रमांक दि.३१.०१.२०२४ अन्वये उक्त 
नमुद उमेदवारांची उक्त पदावर विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात 
आली असून दिनांक ०१.०३.२०२४ रोजी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे 
प्रशिक्षणासाठी रूजू होण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. तथापि, श्री. स्वप्निल मोहन पाटील व 
श्रीमती निशा केशव गाडे यांनी ते प्रशिक्षणास हजर होणार आहेत किंवा कसे, याबाबत शासनास 
अवगत केलेले नाही. तसेच विहित मुदतीनंतर सेवेत रुजू होण्यासाठी मुदतवाढीसाठी शासनाकडे 
अर्जही केलेला नाही. यास्तव शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ३१.०१.२०२४ अन्वये श्री. स्वप्निल 
मोहन पाटील व श्रीमती fan Hara गाडे यांची सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य), गट-अ या 
पदावर करण्यात आलेली तात्पुरती नियुक्‍ती या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२३/प्र.क्र.८८/आ(संनि) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६११४०५९३०२७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसार व नांवाने. 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
A N | | VITT H A [_ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4. 


20=0243d4781b79f364761efde22e15161622e87986fb431 
d9cbc0ecc6469d5e203, postalCode=400032, st=Maharashtr: 


a, 
serialNumber=9A8B949B82C94F286DC79EF74BFCAE2A4E204E 
31853685E98B0B86C438C888E9, cn=ANIL VITTHAL DEOKATE 
Date: 2024.06.26 11:52:34 +05'30° 

(अनिल वि देवकाते ) 
. 


सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग. (पत्राने) 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक. 

) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

qo) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक. 

१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

संबधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत :- 
१ अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२ सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० 032. 
३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४ &  सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

) 

) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


